हैद्राबाद तथा मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त 
“अमृत महोत्सवी मराठवाडा सांस्कृतिक कार्यक्रम” 
आयोजन व त्यावरील खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. २६८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
२४४१, दिनांक ७ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


दरवर्षी दिनांक १७ सप्टेंबर हा दिवस मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून 
साजरा करण्यात येतो. या दिवशी मराठवाड्यातील निजामाची सत्ता संपून हा प्रदेश 
भारताचा भाग बनला. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर १३ महिन्यांनी दिनांक १७ सप्टेंबर १९४८ 
रोजी जेव्हा भारतीय सैन्याने हैदराबाद राज्यावर आक्रमण केले आणि याच दिवशी 
हैदराबादच्या लष्करप्रमुखांनी दिनांक १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी ARPT पत्करली आणि 
निजामाने स्वत: आत्मसमर्पण केले. याचबरोबर हैदराबाद मुक्तिसंग्राम यशस्वी झाळा आणि 
हेदराबाद राज्यात देशाचा तिरंगा फडकविण्यात आला. 


2. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य निमित्ताने दिनांक १७ सप्टेंबर 2022 
रोजी आयोजित होणाऱ्या कार्यक्रमास व त्यावरील खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य निमित्ताने दिनांक १७ सप्टेंबर २०२२ 
रोजी औरंगाबाद येथे आयोजित होणाऱ्या “अमृत महोत्सवी मराठवाडा सांस्कृतिक कार्यक्रम” 
या कार्यक्रमास व त्यावरील खालील तक्त्यात नमूद रुपये १०,००,०००/- (रुपये दहा लाख 
फक्त) इतक्या खर्चास खालील तपशिलानुसार या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र खर्चाचा तपशील रक्‍कम रु. 
।_१. | कलाकार मानधन ३,५०,०००/- 
२. एलईडी स्क्रिन भाडे ३५,०००/- 
३. | नेपथ्य व्यवस्था ७५,०००/- 
४. । प्रकाश यंत्रणा व योजना ५०,०००/- 
५. | ध्वनी व्यवस्था ५०,०००/- 
६. ।रंगभूषा २५,०००/- 
७. । वेशभूषा ४५,०००/- 
८. | कलाकार /तंत्रज्ञ निवास व भोजन व्यवस्था १,००,०००/- 
९. | अंतर्गत प्रवास ३०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. २६८/सां.का.४ 


| qo. | नाट्यगृह भाडे ६०,०००/- 
११. । चहा अल्पोपहार खर्च २५,०००/- 
१२. | बोर्ड बॅनर डिझाईन व छपाई खर्च ७०,०००/- | 
१३. | छायाचित्र खर्च ६०,०००/- 
१४. | इतर अनुषंगिक wa २५,०००/- 
एकूण रुपये | १०,००,०००/- 


२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, 
कला व संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) 
राज्य कला संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ 
१५०७) - ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १०७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


प. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल, 2022 मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. तसेच, 
सदर कार्यक्रमाची देयके प्रत्येक कार्यक्रम झाल्यानंतर संपूर्णपणे संबधितांना अदा करण्याची 
कार्यवाही १५ दिवसात करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, 
मुंबई यांची असेल. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥9॥9॥/9५॥॥॥9.90५९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२३१५०८२५९२२३ 
असा आहे हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ................... 
VILAS RAMRAO यया 


CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, postalCod 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मळबार fea, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. २६८/सां.का.४ 


२. मा. अध्यक्ष/ मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव 

३. मा. सभापती/ मा.उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 

९. सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 

qo. सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१२. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 
मुंबई ३२ 

१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१४. सर्व मान्यवर पुरस्कार्थी (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 

१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२०. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

२१. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२२. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


